RNINo . MAHBIL / 064/ 13/ 1 / 2012 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ३ ] 


सोमवार , फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २४ 


असाधारण क्रमांक ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कक्ष-३ / ५/ २०१८/ ३३ / १४० / २६ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब 
२०१० (तलाठी)/प्र. क्र . ११२ ( भाग -३)/म - १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय 
महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता , राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सजांचे १ महसूल मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे 
सदर वाढीव तलाठी सजांसाठी ५२८ नवीन महसूल मंडळ स्थापन करण्यास मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/२६४५०/ जा. क्र . ३९२८६, दिनांक २१ जून २०१७ अन्वये नाशिक 
जिल्ह्यासाठी २९ नव्याने निर्माण होणाऱ्या महसूल मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक मशा/ कक्ष-३ /५/ २०१७ / ३३ / १४० / २०६, दिनांक ९ जून २०१७ अन्वये महसूल मंडळांची 
पुनर्रचना / नवीन मंडळांची निर्मिती करणेकामी उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून त्यांचेकडून नाशिक 
जिल्ह्यातील उपविभागनिहाय होणाऱ्या महसूल मंडळांची पुनर्रचना / नवीन मंडळांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नाशिक, निफाड , मालेगाव, कळवण , बागलाण , चांदवड , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, येवला यांनी 
तालुक्यातील महसूल मंडळांच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४, पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास 
समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा 
संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करीत आहे . सदर अधिसूचना दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पावेतो कार्यालयीन वेळेत 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , नाशिक ( महसूल शाखा) येथे व जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार कार्यालयांत पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. 

उक्त अधिसूचनेसंबंधी कोणत्याही व्यक्तीस हरकती किंवा सूचना करावयाची झाल्यास, दिनांक १५ डिसेंबर २०१७ पूर्वी ( सुटीचे दिवस वगळून ) 
जिल्ह्यातील सर्व संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालय येथे कार्यालयीन वेळेत लेखी स्वरूपात दाखल करणेबाबत सूचित करण्यात आले होते . 
त्यानुसार प्राप्त हरकतींवर दिनांक १६ जानेवारी २०१८ रोजी सुनावणी घेण्यात येऊन अंतिम महसूल मंडळांची पुनर्रचना / नवीन मंडळांची निर्मिती निश्चित 
करणेत आलेली आहे . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे मी, राधाकृष्णन बी ., जिल्हाधिकारी, नाशिक 
या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी दिल्यानंतर सोबतच्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, निफाड , मालेगाव , कळवण, बागलाण, 
चांदवड, इगतपुरी -त्रंबकेश्वर , दिंडोरी, येवला या उपविभागातील नाशिक, निफाड , सिन्नर , मालेगाव , कळवण, सुरगाणा, बागलाण, चांदवड, देवळा, 
इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर , दिंडोरी, पेठ , येवला, नांदगाव तालुक्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना / नवीन मंडळांची निर्मिती दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ 
पासून सोबतच्या अ प्रपत्रात नमूद केल्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना / नवीन मंडळाची निर्मिती करीत आहे. 
वि ( एच) ८२४ 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची 


अ प्रपत्र - नाशिक जिल्हा 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


सझे 


तालुका नाशिक 

१ ) नाशिक 


१ ) नाशिक 


नाशिक 


२) देवळाली 


नाशिक १ (पंचवटी) 
नाशिक २ ( तपोवन) 

नाशिक ३ ( शहर) 
नाशिक ४ ( इंदिरा नगर) 
नाशिक ५ (सिडको) 

देवळाली १ 
देवळाली २ 
विहीतगाव 
· दसक 


वडाळा : 
आगरटाकळी 

दसक 
देवळाली 
विहितगांव 
संसारी 
भगुर 
लहवित 
दोनवाडे 
माडसांगवी 

ओढा 
नांदुर दसक 
पिंप्रीसैय्यद 

आडगांव 
लाखलगांव 


२) देवळाली 


पंचक 


३ ) माडसांगवी 


३ ) माडसांगवी 


आगरटाकळी 
माडसांगवी 
आडगाव १ 
आडगाव २ 
पिंप्री सैय्यद 

ओढा 
नांदुरदसक 
लाखलगाव 


४ ) मखमलाबाद 


मखमलाबाद 


जलालपुर 
गंगापुर 
म्हसरुळ 


४ ) मखमलाबाद 


मखमलाबाद १ 


मुंगसरे 


मखमलाबाद २ 
म्हसरुळ 
मुंगसरे 
जलालपुर 


५ ) शिंदे 


५ ) शिंदे 


शिंदे 


६ ) पाथर्डी 


६ ) पाथर्डी 


शिंदे 
पळसे 
जाखोरी 
सामनगांव 
एकलहरे 
नानेगांव 

पाथर्डी 
वडनेरदुमाला 
पिंपळगाव ( खांब) 

विल्होळी 
पिंपळद ( ना . ) 

सातपुर 

अंबड 
पिंपळगाव बहुला 
महिरावणी 
जातेगांव 
गिरणारे 
देवरगांव 


पळसे 
जाखोरी 
सामनगाव 
एकलहरे 
चेहेडी बु . 
पाथर्डी १ 
पाथर्डी २ 
चुंचाळे 
वडाळा 

अंबड 
पिंपळगाव खांब 

गौळाणे 
सातपुर 
गंगापुर 
आनंदवल्ली 


७) सातपुर 


७) सातपुर 


- 


८ ) गिरणारे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल | त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


सझे 


गंगाम्हाळुगी 
वाडगांव 
शिवणगांव 


A 


८ ) गिरणारे 


९ ) महिरावणी 


गोवर्धन 
पिंपळगाव ( ब ) 
कामठवाडे 
गिरणारे 
वाडगाव 
देवरगाव 
गंगाम्हाळुगी 
ओझरखेड 
महिरावणी 
विल्होळी 
पिंपळद ( ना ) 

जातेगांव 
बेळगावढगा 
गणेशगाव ( ना) 

भगुर 
दोनवाडे 
लहवित 
बेलतगव्हाण 

संसारी 
नाणेगाव 


१० ) भगुर 


- - 


- 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले | नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


सझे 


तालुका निफाड 


१ ) निफाड 


१ ) निफाड 


निफाड 
पिंप्री 
पिंपळस 
कोठुरे 
जळगाव 
शिवरे 
नैताळे 
चांदोरी 


२) चांदोरी 


२) चांदोरी 


नारायणगाव 


चितेगाव 
वन्हेदारणा 
मौजे सुकेणे 

ओणे 


- 


- - 


निफाड 
पिंप्री 
पिंपळस 
जळगाव 
कोठुरे 
शिवरे 
नैताळे 
चांदोरी 
नागापुर 
नारायणगाव 
चितेगाव 
वहेदारणा 
मौजे सुकेणे 

रानवड 
पंचकेश्वर 
सावरगाव 
नांदुर्डी 
उगाव 
लासलगाव 
पिंपळगाव नजीक 
निमगाव वाकडा 
टाकळी विंचुर 
खडकमाळेगाव 

वनसगाव 
पिंपळगाव ब . निफाड रोड 

रानमळा परिसर 


३) रानवड 


रानवड 


३ ) रानवड 


पालखेड 


- 


४ ) लासलगाव 


सावरगाव 
नांदुर्डी 
वनसगाव 
दावचवाडी 

उगाव 
लासलगाव 

विंचुर 
टाकळी विंचुर 
निमगाव वाकडा 


४ ) लासलगाव 


गोंदेगाव 


५ ) पिपळगाव ब . 


खडकमाळेगाव 


पिंपळगाव ब . एम . आय. डी . 

सी . वणी रोड परिसर 


५ ) पिंपळगाव ब . 


पिंपळगाव ब . 


- 


आहेरगाव 

मुखेड 
शिरवाडेवणी 
कारसुळ 
उंबरखेड 


पिंपळगाव ब. चिंचखेड रोड , 
उंबरखेड रोड , शिवाजीनगर 

परिसर 
उंबरखेड 
मुखेड 
कोकणगाव 
सायखेडा 


- 


- 


६ ) सायखेडा 


रामनगर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


६ ) सायखेडा 


सायखेडा 
रामनगर 
तळवाडे 
करंजगाव 
चाटोरी 
औरंगपुर 
देवगाव 
धारणगाव वीर 

वाकद 
डोंगरगाव 


तळवाडे 
करंजगाव 
चाटोरी 

औरंगपुर 
पिंपळगाव निपाणी 

देवगाव 


७ ) देवगाव 


७) देवगाव 


वाकद 


कानळद 
खेडलेझुंगे 

भरवस 
ओझर गावठाण व राष्ट्रीय 
महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग 

क्र . ३ ची पुर्व बाजु 


कानळद 


८ ) ओझर 


८ ) ओझर 


९ ) नांदुरमध्यमेश्वर 


भरवस 

ओझर 
कोकणगाव 
शिरसगाव 

थेरगाव 
कसबे सुकेणे 
नांदुरमध्यमेश्वर 
गाजरवाडी 
तामसवाडी 
खानगावथडी 
म्हाळसाकोरे 

खेडलेझुंगे 


९ ) नांदुरमध्यमेश्वर 


ओझर टाऊन शिप 
शिरसगाव 

थेरगाव 
कसबे सुकेणे 

ओणे 
नांदुरमध्यमेश्वर 
गाजरवाडी 
तामसवाडी 
खानगावथडी 
म्हाळसाकोरे 

पालखेड 
शिरवाडेवणी 
कारसुळ 
दावचवाडी 
आहेरगाव 
विंचुर 
विष्णुनगर 

गोंदेगाव 
धारणगाव वीर 
डोंगरगाव 


१० ) पालखेड 


- 


- 


- 


११) विंचुर 


- 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६ , शके १९३९ 

अनुसूची - चालू 


| पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

__ मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


सझे 


तालुका सिन्नर 

१) पांढुर्ली 


१ ) पांदुर्ली 


- 


पांढुर्ली 
शिवडे 
आगासखिंड 
चिंचोली 
पास्ते 
हरसुले 
सोनांबे 


२) सोनांबे 


२) डुबेरे 


डुबेरे 


मनेगाव 
आशापुर 
ठाणगाव 
वडगाव - सिन्नर 

देवपुर 
वडांगळी 
किर्तीगळी 
खोपडी बु . 


३ ) देवपुर 


३ ) नायगाव 


निमगाव सिन्नर 


के . पा . नगर 
सिन्नर 


४ ) सिन्नर 


४ ) डुबेरे 


नायगाव 


जायगाव 


पांढुर्ली 
घोरवड 
शिवडे 
आगासखिंड 
चिंचोली 

मोहू 
सोनांबे 
कोनांबे 
हरसुले 

पास्ते 
वडगाव - सिन्नर 

जामगाव 
नायगाव 
ब्राम्हणवाडे 
जायगाव 
पाटपिंप्री 
बारागाव- पिंप्री 
माळेगाव 

डुबेरे 
मनेगाव 
पाटोळे 
ठाणगाव 
आशापुर 
हिवरे 
गोंदे 

दापुर 
शिवाजीनगर 
चापडगाव 
सोनेवाडी 

दातली 
नांदुरशिंगोटे 
दोडी बु. 
कणेकोरी 
निहाळे 
चास 
वावी 
महळ बु . 

सायाळे 
महळ खु . 
कहांडळवाडी 
मिरगाव 


- 


५ ) नांदुरशिंगोटे 


५ ) गोंदे 


६ ) वावी 


दातली 
मुसळगाव 
बारागाव पिंप्री 
नांदुरशिंगोटे 
कणकोरी 
दापुर 
चास 
चापडगाव 

वावी 
कहांडळवाडी 

सायाळे 
पांगरी बु . 
म - हळ बु. 

शहा 
पंचाळे 
सोमठाणे 
दहीवाडी 
पाथरे बु . 


६ ) नांदुरशिंगोटे 


७ ) शहा 


७) वावी 


A 


__ _ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


- 


सझे 


- 


८ ) शहा 


शहा 


९) देवपुर 


- 


भरतपुर 
रामपुर 
दहीवाडी 
पाथरे बु . 
पाथरे खु . 

देवपुर 
धारणगाव 
निमगाव- देवपुर 
निमगाव- सिन्नर 

गुळवंच 
खोपडी बु. 
वडांगळी 
किर्तागंळी 
के . पा . नगर 
सोमठाणे 


१० ) वडांगळी 


मेंढी 


११ ) सिन्नर 


सिन्नर १ शिवाजीनगर 
सिन्नर २ भैरवनाथ नगर 
सिन्नर ३ विजयनगर 
सिन्नर ४ दक्षिण . 

मुसळगांव 
कुंदेवाडी मजरे 
पांगरी बु. 
फुलेनगर 

पंचाळे 
पिंपळगाव 
खंबाळे 


१२) पांगरी बु. 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीननिर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


१ ) मालेगांव 


- 


तालुका मालेगांव 
मालेगांव 

१) मालेगांव 
संगमेश्वर 
मालेगांव कॅम्प 

दाभाडी 
पिंपळगांव 
आघार बु . 

२) दाभाडी 
तळवाडे 
रावळगांव 


मालेगाव 
संगमेश्वर 

मालधे 
मालेगाव कॅम्प 
सोयगाव 
दाभाडी 


२) दाभाडी 


- 


- 


- 


पिपळगाव 


- 


- - - 


- 


आघार बु 
ढवळेश्वर 
तळवाडे 


३ ) सौंदाणे 


अजंग 
सौंदाणे 
पाटणे 
वाके 


पाटणे 


३) अजंग 


अजंग 


- 


- 


४) कौळाणे नि . 


आघार खु . 
टाकळी 

मुंगसे 
कौळाणे नि . 

सोनज 
शिरसोंडी 
सावकारवाडी 
जळगांव नि . 

मेहुणे 
निमगांव 


४ ) सौंदाणे 


५ ) निमगांव 


निंबायती 


निळगव्हाण 
रावळगाव 

वडेल 
वजिरखेडे 
सातमाने 
सौंदाणे 

वाके 
नांदगाव बु 
आघार खु 
टाकळी 

मुंगसे 
कौळाणे नि 
व -हाणे 
सोनज 
मेहुणे 
चंदनपुरी 
येसगाव बु 
जळगाव नि . 
सावकारवाडी 

झाडी 
शिरसोंडी 
निंबायती 


५ ) कौळाणे नि . 


- 


- 


- 


६) कळवाडी 


अजंदे बु. 
गिलाणे 
मळगांव 
साकुरी नि . 
कळवाडी 
शेरुळ 
पाडळदे 
चिंचगव्हाण 
माल्हणगांव 

देवघट 
झोडगा 


६ ) जळगांव नि . 


७ ) झोडगा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


७ ) निमगांव 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


८ ) करंजगव्हाण 


८ ) कळवाडी 


९ ) वडनेर 


भिलकोट 
अस्ताने 

राजमाने 
चिखलओहोळ 

घानेगांव 
करंजगव्हाण 

वनपट 
वडगांव 
वजीरखेडे 
वडेल 
गाळणे 
वडनेर 
खाकुर्डी 
वळवाडे 
पोहाणे 
विराणे 
सातमाने 
सायने बु . 
सायने खु . 
येसगाव बु 
गिगांव 
दसाने 
चंदनपुरी 


९ ) झोडगा 


- 


- 


- 


- 


१० ) सायने बु . 


१० ) करंजगव्हाण 


निमगाव 
जाटपाडे 
अजंदे बु . 
गिलाणे 
मळगाव 
साकुरी नि 
कळवाडी 

शेरुळ 
पाडळदे 
चिंचगव्हाण 
नरडाणे 
देवघट 
झोडगा 
भिलकोट 
अस्ताने 
टोकडे 
देवारपाडे 
चिखलओहोळ 
करंजगव्हाण 
कुकाणे 
कंक्राले 
वडगाव 
द्याने 
खडकी 
डोंगराळे 
गाळणे 
घानेगाव 
वनपट 
राजमाने 
वडनेर 
खाकुर्डी 
वळवाडे 
पोहाणे 
कजवाडे 
विराणे 
सायने बु 

दरेगाव 
सायने खु 
गिगाव 

दसाने 
माल्हणगाव 


११) डोंगराळे 


१२) वडनेर 


१३) सायने बु ., 


- 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


तालुका कळवण 


कळवण 


१ ) कळवण 


कळवण 


- - 


- 


२) नवीबेज 


२ ) नवीबेज 


३ ) मोकभणगी 


३ ) मोकभणगी 


कळवण 

मानूर 
शिरसमणी 

ओतूर 
नरूळ 
साकोरा 
गोबापूर 
नवीबेज 
निवाणे 
विसापूर 
पिळकोस 

नाकोडे 
मोकभणगी 
देसराणे 
गणोरे 
पिंपळे बु . 
धार्डे दिगर 
कनाशी 
हिंगवे 
जयदर 
काउरे ( दि ) 
पाळे ( खु ) 
गोसराणे 
अभोणा 
नांदूरी 
पाळे ( बु ) 
चणकापूर 
ओझर 


४) कनाशी 


४ ) कनाशी 


मानूर 
ओतूर 
नरूळ 
साकोरा 
गोबापूर 
नवीबेज 
निवाणे 
विसापूर 
पिळकोस 

नाकोडे 
शिरसमणी 
मोकभणगी 
देसराणे 
गणोरे 
पिंपळे बु. 
धार्डे दिगर 
काठरे दिगर 
कनाशी 
हिंगवे 
जयदर 
पाळे ( खु ) 
गोसराणे 
पाळे ( बु ) 
अभोणा 
नांदूरी 
चणकापूर 

ओझर 
पळसदर 
देवळीवणी 
दळवट 
बापखेडा 
जिरवाडे ( हा ) 

देसगांव 
देवळीकराड 
करंभेळ ( क ) 


५ ) अभोणा 


५ ) अभोणा 


पळसदर 


६ ) दळवट 


दळवट 


६ ) दळवट 


बापखेडा 
जिरवाडे ( हा ) 

देसगांव 
देवळीकराड 
करंभेळ ( क ) 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६ , शके १९३९ 

अनुसूची - चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीननिर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


१ ) सुरगाणा 


- 


तालुका सुरगाणा 
सुरगाणा 

१ ) सुरगाणा 
बोरमाळ 

खोकरी 
करंजुळ ( सु . ) 

बुबळी 
पळसण 
बोरगाव 

२) बोरगाव 


सुरगाणा 
बुबळी 
हटटी 
माळेगांव 
चिकाडी 
भदर 


- 


- 


२) बोरगाव 


बोरगाव 


सराड 


हतगड 


३) उंबरठाण 


३ ) उंबरठाण 


४ ) खोकरी 


हतगड 
शिंदे ( दी ) 

हट्टी 
नागशेवडी 
उंबरठाण 

आंबाठा 
काठीपाडा 
हडकाईचोंड 
करजुल ( क ) 
कुकडणे 
मनखेड 
माळेगाव 
हस्ते 
माणी 
जांभुळपाडा 

बा - हे 

आंबुडे 
खोकरविहिर 
ठाणगाव 
आमदा ( प ) 


४ ) मनखेड 


सराड 
नागशेवडी 
शिंदे दि . 
उंबरठाण 
हडकाईचोंड 
कुकुडणे 
पांगारणे 
करंजुळ क . 
काठीपाडा 
खोकरी 
पळसन 
आंबाठा 
अलंगुण 
भोरमाळ 
करंजुळ ( सु ) 

बा - हे 
ठाणगाव 
खोकरविहीर 

आंबोडे 
भवाडा 
आमदा ( प ) 
मनखेड 
वरंभे 
जाहुले 
जांभुळपाडा 


५) बा - हे 


५) बा - हे 


- 


- 


- 


- 


६ ) मनखेड 


हस्ते 
माणी 


राधाकृष्णन बी. , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


- 


१ ) सटाणा 


M 


२ ) ब्राम्हणगाव 


- 


- 


- 


- 


- 


३) डांगसौंदाणे 


तालुका बागलाण 
सटाणा 

१ ) सटाणा 
ठेगोडा 
आराई 
भाक्षी 
मुंजवाड 
ब्राम्हणगाव 
अजमेर सौंदाणे 

२) मुंजवाड 
वायगाव 
लखमापुर 
कुपखेडा 

क - हे 
डांगसौदाणे 

३ ) ब्राम्हणगाव 
तताणी 
पठावे दि 

कंधाणे 
तळवाडे दि . 

जोरण 
नामपुर 

४ ) डांगसौंदाणे 
टेंभे खालचे 
चिराई 
अंबासन 
फोफिर 
बिजोरसे 

५ ) किकवारी खु , 
ताहाराबाद 
अंतापूर 


४ ) नामपुर 


- 


- 


A 


सटाणा १ 
सटाणा २ 
भाक्षी 
आराई 
क - हे 
ठेगोडा 
मुंजवाड 
खमताणे 
चौंधाणे 
पिंपळदर 

कंधाणे 
ब्राम्हणगाव 
लखमापुर 

धांद्री 
अजमेर सौंदाणे 

देवळाणे 
वायगांव 
डांगसौंदाणे 
तताणी 
केळझर 
साल्हेर 

मानूर 
किकवारी खु . , 
तळवाडे दि . 
पठावे दि . 

जोरण 
केरसाने 
नामपुर 
अंबासन 
काकडगांव 
फोफीर 
कुपखेडा 

रातीर 
टेंभे खालचे 
चिराई 
बहिराणे 
बिजोरसे 
तळवाडे भा . 
श्रीपुरवडे 
ताहाराबाद 
अंतापुर 


५ ) ताहाराबाद 


सोमपुर 


६ ) नामपुर 


- 


- 


६ ) जायखेडा 


- 


- 


दसवेल 
वाडीपिसोळ 
पिंपळकोठे 
जायखेडा 
आसखेडा 
आखतवाडे 
उजाणे 
वाघळे 
श्रीपुरवडे 
विरगांव 
वनोली 
औंदाणे 
करंजाड 
पिंगळवाडे 
निताणे 


७) टेंभे खालचे 


७) विरगांव 


८ ) ताहाराबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले | नवीननिर्माण झालेल्या महसूल | त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


८ ) मुल्हेर 


मुल्हेर 
अंबापुर 
माळीवाडे 
बाभुळणे 
वाघंबा 
साल्हेर 


९ ) जायखेडा 


सोमपुर 
दसवेल 
पिंपळकोठे 

नांदीन 
जायखेडा 
आसखेडा 
आखतवाडे 
उत्राणे 
वाघळे 
ब्राम्हणपाडे 
वाडीपिसोळ 
विरगांव 
वनोली 

औंदाणे 
पिंगळवाडे 


१०) विरगांव 


- 


मुंगसे 


११) मुल्हेर 


निताणे 
मुल्हेर 
अंबापुर 
माळीवाडे 
बाभुळणे 
गोळवाड 
वाघंबा 


- 


- 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले | नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


१ ) चांदवड 


- 


-- 


- 


२ ) रायपुर 


- 


- 


- 


३ ) दुगांव 


तालुका चांदवड 
चांदवड 

१ ) चांदवड 
तिसगांव 

राहोड 
आडगांव 
मंगरुळ 

रायपुर 
तळेगांव रोही 

२ ) रायपुर 
गंगावे 
वाकी खु . 
वाहेगांव साळ 
वडगांव पंगु 
दुगांव 

३ ) दुगांव 
कुंदलगांव 
हरणुल 
दरेगांव 
शिंगवे 
उसवाड 

४ ) वडनेरभैरव 
वडनेरभैरव 
पारेगांव 
शिवरे 
बहादुरी 
धोंडगव्हाण 
धोंडबे 

५) वडाळीभोई 
वडाळीभोई 
जोपूळ 
भयाळे 
सोग्रस 


- 


- 


४) वडनेरभैरव 


चांदवड़ 
आडगांव 
मंगरुळ 
वडबारे 
तिसगांव 

राहुड 

रायपुर 
वाहेगांव साळ 

वाकी खु . 
तळेगावरोही 
विटावे 
दुगांव 
उसवाड 
हरणुल 
कोकणखेडे 

गंगावे 
वडनेरभैरव 
धोंडगव्हाण 
बहादुरी 
शिवरे 
दहयाणे 
पारेगांव 
वडाळीभोई 
खडकजांब 
देवरगांव 
जोपुळ 
भाटगाव 
सोग्रस 
दिघवद 
परसुल 
हिवरखेडे 
हिरापुर 
पिंपळद 
काजीसांगवी 

शिंगवे 
वडगावपंगु 
कुंदलगांव 
कानडगाव 
दरेगांव 
धोंडबे 
कानमंडाळे 


५ ) वडाळीभोई 


शेलू 


६ ) दिघवद 


६ ) दिघवद 


कानमंडाळे 
दिघवद 
काजीसांगवी 
देवरगांव 
भाटगांव 
पिंपळद 
हिवरखेडे 


७ ) शिंगवे 


८ ) धोंडबे 


शेलु 


भयाळे 


राधाकृष्णन बी. , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीननिर्माण झालेल्या महसूल | त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


तालुका देवळा 

१ ) देवळा 


१ ) देवळा 


देवळा 
रामेश्वर 
मटाणे 
वाखारी 
कापशी 
कनकापुर 

खर्डे 
लोहोणेर 


२) लोहोणेर 


२) लोहोणेर 


खालप 


D 


. 


३ ) उमराणे 


देवळा 
पिंपळगाव 
कापशी 
वाखारी 
माळवाडी 
लोहोणेर 

भऊर 
विठेवाडी ( लो ) 
खामखेडा 

खालप 
महालपाटणे 
उमराणे 
दहिवड 
मेशी 
रामनगर 
कुंभार्डे 
चिंचवे 
खर्डे ( वा . ) 
वाजगाव 
वार्षी 
मटाणे 
कनकापुर 
रामेश्वर 


महालपाटणे 

भऊर 
खामखेडा 
माळवाडी 
उमराणे 
कुंभार्डे 
मेशी 
दहिवड 
चिंचवे 
पिंपळगाव 


३ ) उमराणे 


४) खर्डे ( वा . ) 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 
तालुका इगतपुरी 
१) इगतपुरी 

इगतपुरी ____ १ ) इगतपुरी 

इगतपुरी 
गिरणारे 

गिरणारे 
पिंप्रीसद्रोद्दीन 

पिंप्रीसद्रोद्दीन 
तळेगांव 

तळेगांव 
बोर्ली 

बोर्ली 
आडवन 

आडवण 
२ ) घोटी बु . घोटी बु . 

नांदगाव सदो 
खंबाळे २) घोटी बु . 

घोटी बु . 
खैरगांव 

खंबाळे 
कांचनगांव 

खैरगांव 
काळूस्ते 

कांचनगांव 
उभाडे 

काळूस्ते 
३) वाडीव - हे वाडीव - हे 

उभाडे 
सांजेगांव ३) वाडीव - हे 

वाडीव - हे 
मोडाळे 

सांजेगांव 
गोंदेदुमाला 

मोडाळे 
मुंढेगांव 

गोंदेदुमाला 
४) नांदगांव बु . 

नांदगांव बु . 
नांदुरवैद्य 
भरविर खु . ४) नांदगांव बु . 

नांदगांव बु. 
शेणीत 

नांदुरवैद्य 
मालुंजे 

भरविर खु . 
वाघेरे 

शेणीत 
५) टाकेद बु . टाकेद बु. 

मालुंजे 
खेड 

वाघेरे 
इंदोरे 

भरविर बु . 
वासाळी ५) टाकेद बु . 

टाकेद बु . 
पिंपळगांव मोर 

खेड 
धामनगांव 

इंदोरे 
६ ) धारगांव धारगांव 

वासाळी 
कावनई 

पिंपळगांव मोर 
आहुली 

धामनगांव 
वाळविहिर 

अधरवड 
६ ) धारगांव 

धारगांव 
कावनई 

आहुर्ती 
वाळविहिर 
कोरपगांव 


मुंढेगांव 
मुकणे 


- 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


१७ 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६ , शके १९३९ 

अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले | नवीननिर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


सझे 


१ ) त्र्यंबकेश्वर 


त्र्यंबकेश्वर 
त्र्यंबकेश्वर ( ग्रामिण) 

अंजनेरी 


खंबाळे 


२) वेळूजे 


तालुका त्र्यंबकेश्वर 
त्र्यंबकेश्वर 

१ ) त्र्यंबकेश्वर 
अंजनेरी 
खंबाळे 
वावीहर्ष 
सामुंडी 
आळवंड 
वेळंजे 

२ ) डहाळेवाडी 
रोहिले 
वाघेरा 
अंबोली 
सापगांव 

३ ) वेळूजे 
हरसूल 
चिंचवड 
शिरसंगाव ह . 

गावठा 


पेगलवाडी ( त्र्यं ) 

सापगांव 
डहाळेवाडी 
अस्वलीहर्ष 
कोजुली 
देवगांव 
वेळूजे 
खरवळ 
रोहिले 
वाघेरा 
अंबोली 


३ ) हरसूल 


- 


- 


वेळे 


ठाणापाडा 

बेरवळ 
देवडोंगरा 


४) हरसूल 


ओझरखेड 


- 


- 


- 


- 


५ ) ठाणापाडा 


हरसूल 
दलपतपूर 
चिंचवड 
शिरसंगाव ह . 

गावठा 
ठाणापाडा 

बेरवळ 
देवडोंगरा 
बोरीपाडा 
ओझरखेड 
मुलवड 


- 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे 


नवीन निर्माण झालेल्या महसूल | त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


- 


- 


१ ) दिंडोरी 


- 


- 


- 


२) मोहाडी 


- 


- 


३ ) उमराळे बु . 


४ ) ननाशी 


तालुका दिंडोरी 
दिंडोरी 

१) दिंडोरी 
ढकांबे 
मडकीजांब 
निळवंडी 
पिंपळनारे 

ओझे 
मोहाडी 

२ ) रामशेज 
जानोरी 
आंबे दिंडोरी 
पालखेड ब . 
आक्राळे 
जोपुळ 

३) मोहाडी 
उमराळे बु . 
नाळेगांव 
कोचरगांव 
रवळगांव 
चाचडगांव 
हातनोरे 

४ ) उमराळे बु . 
ननाशी 
चारोसे 

वारे 
नळवाडी 
भनवड 
जालखेड 

५ ) ननाशी 
कसबे वणी 
अहिवंतवाडी 
___ पांडाणे 
चंडीकापुर 
माळेदुमाला 
मावडी 

६ ) कसबे वणी 
वरखेडा 
तिसगांव 
बोपेगांव 
खेडगांव 
अवनखेड 
राजापुर 
कोशिंबे 

७ ) वरखेडा 
करंजवण 
लखमापुर 
चौसाळे 
देवसाने 
करंजाळी 


दिंडोरी - १ 
दिंडोरी - २ 

अक्राळे 
पिंपळणारे 
निळवंडी 

पाडे 
रामशेज 
रवळगांव 

रासेगाव 
ढकांबे 
मडकीजांब 
__ मोहाडी 
खडकसुकेणे 
आंबे दिंडोरी 

जानोरी 
पालखेड बं . 

जोपूळ 
उमराळे बु . 
चाचडगाव 

आंबेगण 
नाळेगांव 
कोचरगाव 
जालखेड 
ननाशी 
गांडोळे 
कवडासर 
चारोसे 
नळवाडी 

जोरण 
कसबे वणी 

मावडी 
चंडीकापुर 
अहिवंतवाडी 

पांडाणे 
हस्तेदुमाला 
माळेदुमाला 
वरखेडा 
खेडगाव 
तिसगाव 

आंबेवणी 
शिंदवड 
बोपेगांव 
राजापुर 


। 


५ ) कसबे वणी 


६ ) वरखेडा 


७) कोशिंबे 


- 


- 


- 


upP 


- - 


- 


- - 


१९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


८ ) कोशिंबे 


कोशिंबे 
देवसाने 
करंजाळी 
टिटवे, 

वारे 
चौसाळे 


९ ) लखमापुर 


भनवड 
लखमापुर 
अवनखेड 
करंजवण 
फोपशी 
ओझे 


राधाकृष्णन बी., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६ , शके १९३९ 

अनुसूची - चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


- 


तालुका पेठ 


१ ) पेठ 


१ ) पेठ 


पेठ 
कुंभाळे 
भुवन 
बोरवठ 
रानविहिर 

उत्थळे 
जोगमोडी 
माळेगांव 
हातरुंडी 

आंबे 
सुरगाने 
ति 


२ ) जोगमोडी 


२) जोगमोडी 


पेठ 
कुंभाळे 

भुवन 
रानविहीर 

ति 
खोकरतळे 
जोगमोडी 
माळेगांव 
हातरुंडी 

आंबे 
सुरगाणे 
म्हसगण 
कोहोर 
पाटे 
कुळवंडी 
नाचलोंढी 


d 


३) कोहोर 


३) कोहोर 


कोहोर 
करंजाळी 


गोंदे 


आड बु . , 

पाडे 
कुळवंडी 
नाचलोंढी 
उंबरपाडा 
गोंदे 


४ ) करंजाळी 


शेवखंडी 
करंजाळी 
बोरवठ 
उस्थळे 
उंबरपाडा 
आड बु . 
निरगुडे 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५ , २०१८ / माघ १६ , शके १९३९ 


२१ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे 

मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


सझे 


तालुका येवला 

१ ) येवला 


१ ) येवला 


man 


IANUA 


२) नगरसुल 


- - 


२) अंगणगांव 


येवला 
भाटगांव 
नांदेसर 
चिचोंडी खु 
उंदीरवाडी 
नगरसुल 
राजापुर 
वाईबोथी 
वडगांव बल्हे 

लहीत 
सायगांव 
अंदरसुल 
बोकटे 
देवठाण 
तळवाडे 
डोंगरगांव 


- 


३ ) अंदरसुल 


३ ) नगरसुल 


भारम 


४ ) पाटोदा 


४ ) राजापूर 


येवला 
भाटगांव 

नांदेसर 
कोटमगांव खुर्द 

उंदीरवाडी 
वडगांव बल्हे 
अंगणगांव 

धुळगांव 
चिचोंडी खुर्द 

पारेगांव 
निमगांव मढ 
महालखेडा पा 
नगरसुल 
गारखेडे 
सायगांव 
वाईबोथी 
धामोडे 
कुसमाडी 
राजापूर 
ममदापूर 

लहीत 
आहेरवाडी 
भारम 
खरवंडी 
अंदरसुल 
गवंडगांव 
बोकटे 
देवठाण 
तळवाडे 
डोंगरगांव 
भुलेगांव 

पाटोदा 
आडगांव रेपाळ 
शिरसगांव लौकी 
सोमठाण देश 
निळखेडे 
कातरणी 


- 


५ ) सावरगांव 


५) अंदरसुल 


- 


पाटोदा 
आडगांव रेपाळ 
शिरसगांव लौकी 
सोमठाणदेश 
ठाणगांव 
सावरगांव 
तांदुळवाडी 
गोरखनगर 

धामोडे 
कुसमाडी 

कुसूर 
जळगांव ने . 

मुखेड 
देशमाने बु 
पिंपळगांवलेप 
एरंडगांव खु 
निमगांव मढ 


- 


६) जळगांव ने . 


AM 


६) पाटोदा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


- 


- 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले नवीन निर्माण झालेल्या महसूल | त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


७) सावरगांव 


सावरगांव 
विखरणी 
ठाणगांव 
तांदुळवाडी 
गोरखनगर 
अनकुटे 

कुसुर 
जळगांव ने 
नेऊरगांव 

मुखेड 
देशमाने बु 
पिंपळगांव लेप 
एरंडगांव खुर्द 


८ ) जळगांव ने . 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक, १ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


२३ 


अनुसूची – चालू 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे 


नवीननिर्माण झालेल्या महसूल त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 

सझे 


तालुका नांदगांव 

१ ) नांदगांव 


- 


- 


- 


- 


१ ) नांदगांव 


- 


- 


- 


- 


+ 


२ ) मनमाड 


२) मनमाड 


- 


- 


३ ) वेहेळगांव 


. . 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


३) वेहेळगांव 


नांदगांव 

दहेगांव 
बाणगांव बु . 
वडाळी बु . 
मांडवड 
मनमाड 
वंजारवाडी 
माळेगांव क . 
वेहेळगांव 
आमोदे 
साकोरे 
पळाशी 
जामदरी 
न्यायडोंगरी 
जातेगांव 
ढेकु खु . 
बोलठाण 
कासारी 
जळगांव बु . 
पिंपरखेड 

परधाडी 
हिसवळ बु . 

भालुर 
पानेवाडी 
कोंढार 
भार्डी 
वाखारी 


४ ) जातेगांव 


४) न्यायडोंगरी 


Dine 


- 


- 


PM 


नांदगांव 
श्रीरामनगर 
गंगाधरी 
साकोरे 
न्यु . पांझण 
जळगांव बु . 
मनमाड १ 
मनमाड २ 
अनकवाडे 
माळेगांव क . 

कन्ही 
वेहेळगांव 

आमोदे 
कळमदरी 
पळाशी 
तळवाडे 
जामदरी 
न्यायडोंगरी 
रणखेडा 

चांदोरे 
पिंपरखेड 
हिंगणेदेहरे 

परधाडी 
जातेगांव 
बोलठाण 
चंदनपुरी 
गोंडेगांव 
ढेकु खु . 
कासारी 
हिसवळ बु . 
हिसवळ खु . 

भालुर 
मोहेगांव 
पानेवाडी 
भार्डी 
अस्तगांव 
खादगांव 
कोंढार 
वाखारी 


- 


- 


- 


AJM 


५ ) हिसवळ बु. 


५ ) जातेगांव 


- 


- 


- 


- 


Mm 


M 


६ ) हिसवळ बु . 


- 


- 


७) भार्डी 


m 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी ५, २०१८ / माघ १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


- 


पूर्वीचे महसूल मंडळाचे नाव 


त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे 


नवीन निर्माण झालेल्या महसूल 
मंडळाचे नाव व मुख्यालय 


त्या मंडळात समाविष्ट असलेले 

सझे 


८ ) बाणगांव बु . 


MAD 


बाणगांव बु. 
वडाळी बु. 


- - 


मांडवड 


टाकळी बु . 
माणिकपुंज 
दहेगांव 


राधाकृष्णन बी. , 
जिल्हाधिकारी नाशिक . 


नाशिक , १ फेब्रुवारी २०१८. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


